RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd. No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक २६ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ -१५, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २२, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जून २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१५ /( ५ ९६ ) / उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २१ ९ ६/ ( २७७४ )/ उ-१४ , दिनांक १ ऑगस्ट १९९ ६ महाराष्ट्र 
शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे 
कलम सहा, दिनांक २ ऑगस्ट १९९ ६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचित नमूद केलेले क्षेत्र 
अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, जुन्नर उपविभाग , खेड ( पुणे ) यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट- कलम १ नुसार , 
असाधारण , भाग एक , पृष्ठ क्रमांक २ ९४४-२९ ६० वर दिनांक २१ ऑगस्ट २००८ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नोटीस क्रमांक सजल / 
भूसं / एसआर-२५ /१ ९९ ६, दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रीया सुरू केली आहे आणि 
उक्त कलम ३२ च्या पोट- कलम ४ नुसार उक्त नोटीसेत नमूद केलेले क्षेत्र सर्व भार मुक्त होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहीत झाले 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचितील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख उक्त जमिन असा करण्यात येईल ) ताबा राज्य 
शासन किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे 
मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट - कलम ( ४ ) मधील परंतुक व इतर अधिकारांचा वापर करून राज्य शासन 
ही 

सूचना प्रसिद्ध करीत आहे व उक्त जमीन संपादनातून काढून घेत आहे आणि असे घोषित करीत आहे की , ही सूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर कलम ३२ च्या पोट -कलम (१) नुसार नोटीस प्रसिद्ध होण्याच्या लगतपूर्वी उक्त जमीन जिच्याकडे निहीत 
होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्त्वात असतील असे भारांना अधीन राहून पूर्वलक्षी प्रभावासह पुनर्निहित होईल . 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५ , शके १९ ३८ 


अनुसूची 
मौजे शिंदे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे 

क्षेत्र 
अ.क्र . 

( हे . आर) 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


गट नंबर 


१ 


३१२ 


१.६१ 


एकूण 


१.६१ 


चतुः: सीमा . 
उत्तरेस : मौजे शिंदे गट नंबर ३१० . 
दक्षिणेस : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची हद्द. 
पूर्वेस : मौजे शिंदे गट नंबर ३१६ . 
पश्चिमेस : मौजे शिंदे गट नंबर ३१३ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९ -१५ , शके १९ ३८ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th June 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. ( IDC 2015 /(596 )/IND 14 ).— Whereas, by Government Notification , Industries, Energy and 
Labour Department , No.IDC . 2196 / (2774 )/IND - 14 , dated the 1st August, 1996 issued under 
sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III of 
1962) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra has appointed 
the 2nd August 1996 , to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall 
take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification and declared 
the said area as an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas, as per the provisions of the said Act , the Sub Divisional Officer, Junner Division , 
Khed ( Pune) has by issuing notice No. / H /T434R -24 / 8988 , dated 8th August 2008 , published in 
the Maharashtra Government Gazette , Extraordinary , Part I, dated 21st , August 2008 , on pages 
2944-2960, under sub - section ( 1 ) of section 32 of the said Act, initiated the process for the 
acquisition of lands in the said industrial area, and as such , the lands mentioned in the said 
notice have been vested absolutely in the State Government free from all encumbrances under 
sub -section ( 4 ) of said section 32 ; 

And whereas , the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended hereto 
(thereinafter referred to as “ the said land ” ) was not taken by or on behalf of the State Government 
and it has appeared to the State Government that the said land is no more required for the 
purposes of the said Act ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by the proviso to sub -section ( 4 ) of the 32 
of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby issues this notice and withdraws the said land from acquisition and declares that, on the 
publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette , the said land shall re -vest 
with retrospective effect in the person in whom it is vesting immediately before the publication 
of the notice under sub - section ( 1) of said section 32 ,subject to such encumbrances , if any, as may 
be subsisting at that time. 

Schedule 
Village Shinde, Taluka Khed , District Pune 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(H.R.) 


1 . 


312 


1.61 


Total ... 


1.61 


Boundries : 


.. 


On the North by 
On the South by 
On the East by 


: 


Village Shinde Gat No. 310 . 
MIDC Boundary . 
Village Shinde Gat No. 316 . 
Village Shinde Gat No. 313 . 


.. 


On the West by 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NANDU R. MISTARY , 

Desk Officer. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५ , शके १९ ३८ 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जून २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१५ /( ५ ९ ६) / उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 
१ ९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २१ ९ ६ / ( २७७४) / उ-१४, दिनांक १ ऑगस्ट १९९ ६ महाराष्ट्र 
शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे 
कलम सहा, दिनांक २ ऑगस्ट १ ९९ ६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र 
अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , जुन्नर , उपविभाग, खेड ( पुणे ) यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट-कलम १ 
नुसार , असाधारण , भाग एक , पृष्ठ क्रमांक २९४४-२९ ६० वर दिनांक २१ ऑगस्ट २००८ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात नोटीस क्रमांक 
सजल / भूसं / एसआर-२५ / १९९ ६, दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे 
आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट-कलम ४ नुसार उक्त नोटीशीत नमूद केलेले क्षेत्र सर्व भारमुक्त होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहित 
झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख उक्त जमीन असा करण्यात येईल ) ताबा राज्य 
शासन किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे 
मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार नोटीस उद्योग , ऊर्जा 
व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१५/ प्र.क्र .५९ ६ /उद्योग -१४, दिनांक ४ जून २०१६ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त क्षेत्र संपादनातून काढून 
घेतले आहे आणि उक्त नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उक्त जमीन कलम ३२ च्या पोट - कलम ( १) ची नोटीस 
प्रसिद्ध होण्यापूर्वी जिच्याकडे निहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे भार असल्यास त्या भारांना अधीन राहून 
पूर्वलक्षी प्रभावाने पुननिहीत झाली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र 
सरकारचे मत झाले आहे . 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट -कलम ( ३ ) व कलम २ खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तिचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा दिनांक ५ जून २०१६ पासून रद्द करीत आहे , आणि सदर क्षेत्र हे 
जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही . 

अनुसूची 
मौजे शिंदे, तालुका खेड , जिल्हा पुणे 
गट नंबर 

क्षेत्र 

( हे . आर ) 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


१ 


३१२ 


१.६१ 


एकूण 


१.६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ -१५, शके १९ ३८ 


चतुःसीमा. 


उत्तरेस : मौजे शिंदे गट नंबर ३१० . 
दक्षिणेस : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची हद्द. 
पूर्वेस : मौजे शिंदे गट नंबर ३१६ . 
पश्चिमेस : मौजे शिंदे गट नंबर ३१३ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी. 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९-१५, शके १९ ३८ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th June 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 


No.IDC 2015 /(596 ) /IND 14. — Whereas , by Government Notification , Industries, Energy and 
Labour Department , No.IDC . 2196 /( 2774 )/ IND - 14 , dated the 1st August, 1996 under sub -section 
( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III of 1962) (hereinafter 
referred to as “the said Act”), the Government of Maharashtra has appointed the 2nd August, 
1996 , to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall take effect in 
the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification and declared the said 
area as an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the said Act ; 


And whereas, as per the provisions of the said Act, the Sub Divisional Officer, Junner Division , 
Khed ( Pune) has by issuing notice No. HP /PH/994372-84 / 888 & , dated the 8th August, 2008 , published 
in the Maharashtra Government Gazette Extraordinary , Part I, dated the 21st August, 2008 , on 
pages 2944 - 2960 , under sub -section ( 1 ) of section 32 of said Act , initiated the process for the 
acquisition of lands in the said industrial area ,and as such , the lands mentioned in the said 
notice have vested absolutely in the State Government free from all encumbrances under sub 
section ( 4 ) of said section 32 ; 


And whereas , the actual possession of the lands mentioned in the Schedule appended hereto 
(thereinafter referred to as “ the said lands" )was not taken by or on behalf of the State Government 
and it has appeared to the State Government that the said lands were no more required for the 
purpose of the said Act ; 


And whereas, the Government of Maharashtra has, vide the Government Notice Industries , 
Energy and Labour Department No. IDC 2015 /(596 )/IND 14 , dated the 4th June 2016 under the 
proviso to sub -section (4 ) of the said section 32 issued the notice and withdrawn the said land 
from acquisition and on the publication of the said notice in the Maharashtra GovernmentGazette , 
the said land have been re -vested with retrospective effect in the persons in whom it were vesting 
immediately before the publication of the notice under sub -section ( 1) of the said section 32 , 
subject to such encumbrances , if any , as may be subsisting at that time ; 


And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that, the said lands situated 
in the said industrial area is not required for the purpose of development as an industrial area . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section (3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act , the Government of Maharashtra hereby , with 
effect from the 5th June , 2016 declares that the provisions of Chapter VI of the said Act shall 
ceased to be in force in the said land and the said land shall not be the part of the said industrial 
area so declared , except as respects things done or omitted to be done before that date . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५, शके १९ ३८ 


Schedule 


Village Shinde , Taluka Khed , District Pune 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


(H.R.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


312 


1.61 


Total ... 


1.61 


Boundries : 


On the North by 


.. 


Village Shinde Gat No. 310 . 


On the South by 


.. 


MIDC Boundary. 


On the East by 


: 


Village Shinde Gat No. 316 . 


On the West by 


: 


Village Shinde Gat No. 313 . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NANDU R. MISTARY , 


Desk Officer . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५ , शके १९ ३८ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ जून २०१६ 

अधिसूचना 


क्रमांक आयडीसी. २०१४ /( ५ )/ उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१ ९ ६१ चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २००८ / ( २३३ )/ उ-१४ , दिनांक ९ जून २००८ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त क्षेत्र असा करण्यात येईल ) चे कलम सहा, दिनांक १२ जून २००८ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त 
अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड (ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या साखरा , अंकोली, भोयरा , चाटा व मुरुड ( अकोला) तालुका लातूर 
जिल्हा 

लातूर येथील काही जमिनी अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात (यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त क्षेत्र असा करण्यात येईल ) 
औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट- कलम ( ३ ) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून 
व महाराष्ट्र जनरल क्लॉजेस अॅक्टच्या कलम २१ सह वाचावे ( १९ ०४ चा १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख 
केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 
१ ९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा , दिनांक ४ जून २०१६ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग 
राहणार नाही . 


. 


अनुसूची 
मौजे साखरा , तालुका लातूर , जिल्हा लातूर 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( हे . आर ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


६ ९ / २ पैकी 


१.०० 


२ 


७०/२ पैकी 


१.०० 


३ 


७१ पैकी 


०.७५ 


८२ पैकी 


०.५० 


५ 


८३ 


०.५० 


६ 


८४ 


०.१८ 


७ 


८८ पैकी 


०.७५ 


एकूण ... 


४.६८ 


चतुःसीमा .. 


उत्तरेस 

: लातूर -उस्मानाबाद कुडुवाडी रेल्वे मार्ग. 
दक्षिणेस : मौजे अंकोलीची शिव . 
पूर्वेस : मौजे अंकोलीची शिव . 
पश्चिमेस : अंकोली गाव रस्ता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ -१५, शके १९ ३८ 


९ 


अ . क्र . 


गट नंबर 


अ.क्र . 


मौजे अंकोली , तालुका लातूर , 

जिल्हा 

लातूर 
क्षेत्र 
( हे. आर ) 
( ३ ) 

( १ ) 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( हे . आर) 


( १ ) 


( २ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


११०/१ 


२.६० 


१४ 


१२४ 


२.९ ५ 


२ 


१११/१ 


०.९ ७ 


१५ 


१२५ पैकी. 


२.०० 


३ 


११२/१ 


२.१० 


१६ 


१२६/१ 


१.२२ 


११३/१ 


१.११ 


१२७/१ 


०.८६ 


५ 


११४ 


१.२० 


१८ 


१२८ पैकी. 


३.०० 


wr 


११५ 


३.३९ 


१ ९ 


१२९ पैकी . 


२.५० 


७ 


११६ 


४.०७ 


२० 


१३० 


०.८४ 


८ 


११७ 


४.०६ 


२१ 


१३१ 


१.५० 


९ 


११८ 


४.४५ 


२२ 


१३२ 


१.५० 


१० 


११९ 


१६.८० 


२३ 


१३३ 


१.४ ९ 


११ 


१२१ 


४.६६ 


२४ 


१३४/१ 


१.३६ 


१२ 


१२२ 


२.०५ 


२५ 


१३५/१ 


१.३३ 


१३ 


१२३ 


३.८४ 


२६ 


१३६/१ 


०.३३ 


एकूण 


७२.१८ 


- 


चतुःसीमा . 

उत्तरेस : मौजे साखरा शीव . 
दक्षिणेस : मौजे अंकोली गट नंबर १३७, १३८ , १३ ९ , १४० , १४१, १४४ , १४५ , १४७, १४८, १४ ९ , १५० व १५१ . 
पूर्वेस : मौजे चिंचोलीराववाडीची शीव व मौजे अंकोली गट नंबर १२५ पैकी, १२८ पैकी १२९ पैकी. 
पश्चिमेस : मौजे अंकोली गाव रस्ता. 


मौजे भोयरा , तालुका लातूर , जिल्हा लातूर 


अ . क्र . 


गट नंबर 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( हे . आर) 

( ३ ) 


क्षेत्र 
( हे . आर ) 

( ३ ) 


( १) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


३० 


१३.३६ 


५ 


२२१ पैकी 


७.०० 


१ 

२ 


२.०० 


६ 


४.०० 


२२०/१ पैकी 
२२०/२ पैकी 


३ 


१२.०० 


७ 


२२५ पैकी 
२२६ पैकी 
२२ ९ पैकी 


२.०० 


४ 


२२०/३ 


७.४७ 


८ 


०.६० 


एकूण . 


४८.४३ 


- 


चतुः: सीमा . 
उत्तरेस : मौजे भोयरा गट नंबर २२०/१ पैकी , २२०/२ पैकी. 
दक्षिणेस : मौजे भोयरा गट नंबर २२१/१ पैकी, २२५ पैकी २२६ पैकी , २२९ पैकी , २३० पैकी. 
पूर्वेस : मौजे भोयरा गट नंबर ३८ , ३४ , ३३ पैकी , ३२ पैकी, ३१, २७, २ ९ . 
पश्चिमेस : मौजे भोयरा गट नंबर २११, २१२ , २१३, २१४ , २१५ , २२०/१ पैकी. 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५ , शके १९ ३८ 


अ.क्र . 


गट नंबर 


मौजे चाटा , तालुका लातूर , 

जिल्हा 

लातूर 
क्षेत्र 

अ.क्र . 
( हे . आर ) 

( ३ ) 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( हे . आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( २ ) 


१ 


७६ पैकी 


७.५० 


६ 


२.४३ 


२ 


८.५० 


७ 


८५ पैकी 
८६ पैकी 
८७ पैकी 


३.०३ 


८२ 


३.४८ 


८ 


५.२८ 


४ 


८३ 


३.४७ 


८८ 


०.०७ 


५ 


८४ 


७.५८ 


१० 


८ ९ 


८.८१ 


एकूण 


५०.१५ 


चतुः: सीमा . 

उत्तरेस : मौजे चाटा गट नंबर ७६ पैकी व मुरुड अकोल्याची शीव . 
दक्षिणेस : मौजे चाटा गट नंबर ९ ३ व ९ ४ . 
पूर्वेस : मौजे चाटा गट नंबर ८६ पैकी, ८७ पैकी . 
पश्चिमेस : मौजे चाटा गट नंबर ७६ पैकी ७४, ७३, ७२, ८० , ९ १ व ९ २. 


मौजे मुरुड ( अकोला), तालुका लातूर , जिल्हा लातूर 

क्षेत्र 


अ.क्र . 


गट नंबर 


अ . क्र . 


गट नंबर 


( हे . आर ) 


क्षेत्र 
( हे . आर ) 

( ३ ) 


( २) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


१५८ 


१०८१ 


१६२/१ पैकी 


४.०० 


२ 


१५ ९ 


३.७२ 


एकूण 


१८.५३ 


चतुः: सीमा . 
उत्तरेस 

: लातूर -उस्मानाबाद- कुडुवाडी रेल्वेमार्ग. 
दक्षिणेस : मौजे चाटा शीव . 
पूर्वेस : मौजे मुरुड ( अकोला) गट नंबर १४७ पैकी , १४५, १४४ पैकी , १४३. 
पश्चिमेस : मौजे मुरुड ( अकोला) गट नंबर १६४. 


: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९ -१५, शके १९ ३८ 

INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd June 2016 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENTAct, 1961. 

No. IDC 2014 / (5 ) /IND 14. — Whereas, by Government Notification , Industries , Energy and 
Labour Department No. IDC /2008 /(233 )/IND - 14 , dated the 9th June 2008 , issued in exercise of the 
powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 
1961 (Mah.III of 1962) (hereinafter referred to as " the said Act " ), the Government of Maharashtra 
has appointed the 12th June 2008 , to be the date from which the provisions of Chapter VI of the 
said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification 
and declared those areas as an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas , the Government ofMaharashtra is of the opinion that the certain areas in the 
villages Sakhara , Ankoli , Bhoyara , Chata and Murud (Akola ) in Latur Taluka and Latur District, 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as “ the said area ” ), are not 
required for the purpose of development as an industrial area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub- section ( 3 ) of 
section 1 and clause ( g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government 
ofMaharashtra hereby , with effect from the 4th June, 2016 , declares that the provisions of chapter 
VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not be the 
industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before that 
date . 

Schedule 
Village Sakhara , Taluka Latur , District Latur 


Gat No. 


Gat No. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area 
(H.R.) 

( 3 ) 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area 
(H.R.) 


( 2 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


5 


83 


69/2 Pt. 
70/2 Pt. 
71 Pt. 


2 


1.00 
1.00 
0.75 


0.50 
0.18 


6 


84 


3 


7 


88 Pt. 


0.75 


4 


82 Pt. 


0.50 


Total ... 


4.68 


.. 


Boundaries. 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


.. 


.. 


Latur-Osmanabad Kurduwadi Railway Line. 
Village Ankoli Boundary . 
Village Ankoli Boundary . 
Ankoli Village Road . 
Village Ankoli, Taluka Latur , District Latur 
Area 

Sr. 

Gat No. 
(H.R.) 

No. 
( 3 ) 

( 1 ) 

( 2 ) 


Gat No. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area 
(H.R.) 

( 3 


( 2 ) 


1 


8 


117 


4.06 


2 


9 


118 


4.45 


110/1 
111/1 
112/1 
113/1 


2.60 
0.97 
2.10 
1.11 


3 


119 


16.80 


10 
11 


4 


4.66 


121 
122 


5 


114 


1.20 


12 


2.05 


6 


115 


3.39 


13 


123 


3.84 


7 


116 


4.07 


14 


124 


2.95 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९-१५ , शके १९ ३८ 


Schedule 


Gat No. 


Gat No. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area 
(H.R.) 

( 3 ) 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area 
(H.R.) 

( 3 


( 2 ) 


( 2 ) 


15 


125 Pt . 


2.00 


21 


131 


1.50 


16 


126/1 


1.22 


22 


132 


1.50 


17 


0.86 


23 


133 


1.49 


127/1 
128 Pt. 


18 


3.00 


24 


134/1 


1.36 


19 


129 Pt 


2.50 


25 


1.33 


135/1 
136/1 


20 


130 


0.84 


26 


0.33 


Total ... 


72.18 


Boundaries. 

On the North by 
On the South by 


.. 


.. 


Village Sakhara Boundary . 
Village Ankoli Gat No. 137 , 138,139,140 , 141, 144 , 145,147, 148 , 149,150 , 

151. 
Village Chincholiraowadi Boundary and Village Ankoli Gat No. 125 Pt., 

128 Pt. and 129 Pt. 
Ankoli Village Road . 


On the East by 


On the West by 


: 


Village Bhoyara , Taluka Latur, Dist . Latur 


Gat No. 


Gat No. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area 
( H.R.) 

( 3 ) 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area 
(H.R.) 

( 3 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


30 


13.36 


5 


221 Pt. 


7.00 


2 


2.00 


6 


225 Pt . 


4.00 


220/1 Pt. 
220/2 Pt . 


3 


12.00 


7 


226 Pt . 


2.00 


4 


220/3 


7.47 


8 


229 Pt. 


0.60 


Total ... 


48.43 


Boundaries. 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


.. 


.. 


Village Bhoira Gat No, 220/1 Pt, and 220/2 Pt. 
Village Bhoira Gat No. 221 Pt., 225 Pt., 226 Pt ., 229 Pt., 230 Pt. 
Village Bhoira Gat No. 38 , 34 , 33 Pt., 32 Pt, 31, 27 , 29 . 
Village Bhoira Gat No.211, 212 , 213 , 214 , 215 , 220/1 Pt. 
Village Chata , Taluka Latur , Dist . Latur 


.. 


Gat No. 


Gat No. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area 
(HR ) 
( 3 ) 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Area 
(HR ) 
( 3 


( 2 ) 


( 2 ) 


1 


76 Pt. 


7.50 


6 


85 Pt. 


2.43 


2 


81 


8,50 


7 


3.03 


86 Pt. 
87 Pt. 


3 


82 


3.48 


8 


5.28 


4 


83 


3.47 


9 


88 


0.07 


84 


7.58 


10 


89 


8.81 


Total ... 


50.15 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५, शके १९ ३८ 


eu 


.. 


Boundaries. 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Murud Akola Boundary and Village Chata Gat No. 76 Pt. 
Village Chata Gat No. 93 and 94 . 
Village Chata Gat No. 86 Pt. and 87 Pt. 
Village Chata Gat No. 76 Pt., 74 , 73 , 72 , 77 , 80 , 91 and 92 . 


.. 


.. 


Village Murud ( Akola ), Taluka Latur, District Latur 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(H.R.) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


158 


10.81 


2 


159 


3.72 


3 


162/1 Pt. 


4.00 


Total ... 


18.53 


.. 


Boundaries , 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


.. 


Latur- Osmanabad -Kurduwadi Railway Line . 
Village Chata Boundary . 
Village Murud- Akola Gat No. 147 Pt. 145 , 144 Pt, 143 . 
Village Murud Akola Gat No. 164. 


.. 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTRY, 
Desk Officer . 


भाग चार - ब -३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५ , शके १९ ३८ 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ जून २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१५ /( ६३४) / उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१ ९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा , जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २०१० /( ९ ७०) / उ-१४, दिनांक ७ जुलै २०११ महाराष्ट्र 
शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महा. अधि . 
तीन ) चे कलम सहा, दिनांक ८ जुलै २०११ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले 
क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, फलटण उपविभाग , सातारा यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट - कलम (१ ) 
नुसार , भाग एक , पुणे विभागीय पुरवणी पृष्ठ क्रमांक ६-८ वर दिनांक २२-२८ जानेवारी २०१५ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
नोटीस क्रमांक भूसंपादन / एमआयडीसी- अति.फलटण औ . क्षे./ कावि -४ / २०१५ , दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध करून, उक्त औद्योगिक 
क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट - कलम ( ४) नुसार उक्त नोटीसेत नमूद केलेले क्षेत्र सर्व 
भार मुक्त होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहीत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख उक्त जमीन ” असा करण्यात येईल ) ताबा 
राज्य शासन किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे 
मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२, पोट -कलम ( ४ ) मधील परंतुक व इतर अधिकारांचा वापर करून राज्य शासन 
ही सूचना प्रसिद्ध करीत आहे व उक्त जमीन संपादनातून काढून घेत आहे आणि असे घोषित करीत आहे की, सूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर कलम ३२ च्या पोट - कलम ( १) नुसार नोटीस प्रसिद्ध होण्याच्या लगतपूर्वी उक्त जमीन जिच्याकडे निहीत 
होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्त्वात असतील असे भारांना अधिन राहून पूर्वलक्षी प्रभावासह पुनर्निहित होईल. 

अनुसूची 
मौजे निंभोरे , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 

क्षेत्र 
( हे . आर) 


“ 


अ.क्र . 


गट नंबर 


१ 


४०८ 


१.९ ६ 


एकूण 


१.९ ६ 


चतुःसीमा . 

उत्तरेस : मौजे निंभोरे गट नंबर ४१३ / अ 
दक्षिणेस : मौजे निंभोरे गट नंबर ४० ९ . 
पूर्वेस : मौजे निंभोरे गट नंबर ४०७. 
पश्चिमेस : मौजे निंभोरे गट नंबर ४११ व ४१२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५, शके १९ ३८ 


१५ 


मौजे ढवळेवाडी , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 
अ.क्र . 

क्षेत्र 
( हे. आर ) 


गट नंबर 


१८२ 


२.०५ 


२ 


१८३ 


०.५४ 


एकूण 


२.५ ९ 


चतुः 

: सीमा . 
गट नंबर १८२ 

उत्तरेस मौजे निंभोरे गट नंबर ४१० व ४११ . 
दक्षिणेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८७. 

: मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८३ व १८४ . 
पश्चिमेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८१. 


पूर्वेस 


गट नंबर १८३ 

उत्तरेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८२ 
दक्षिणेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८७ 
पूर्वेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८३ व १८४ . 
पश्चिमेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 


आदेशानुसार व नावाने, 


नंदू र. मिस्तरी , 
कक्ष अधिकारी. 


भाग चार - ब -४ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९-१५ , शके १९ ३८ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 17th June 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No.IDC . 2015 /(634 )/ IND 14. — Whereas, by Government Notification , Industries , Energy and 
Labour Department, No.IDC . 2010 /( 970 )/IND - 14 , dated the 7th July 2011 issued under sub- section 
( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III of 1962) ( hereinafter 
referred to as “ the said Act “ ) , the Government of Maharashtra has appointed the 8th July 2011, 
to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall take effect in the 
areas mentioned in the Schedule appended to the said notification and declared the said area as 
an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas , as per the provisions of the said Act , the Sub Divisional Officer , Phaltan Sub 
Divison , Satara has by issuing notice No. HYGA / TA 3R45141-3fa .4542UT BT.21./alfa-8/2084, dated 9th 
January 2015 , published in the Maharashtra Government Gazette Supplement, Part I, Pune 
Divisional Supplement, dated 22nd- 28th January , 2015 , on pages 6-8 , under sub - section ( 1 ) of 
section 32 of the said Act, initiated the process for the acquisition of lands in the said industrial 
area , and as such , the lands mentioned in the said notice have been vested absolutely in the State 
Government free from all encumbrances under sub -section ( 4 ) of said section 32 ; 


And whereas, the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended hereto 
( thereinafter referred to as “ the said land ” ) was not taken by or on behalf of the State Government 
and it has appeared to the State Government that the said land is no more required for the 
purposes of the said Act ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the proviso to sub -section (4 ) of Section 
32 of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby issues this notice and withdraws the said land from acquisition and declares that , on the 
publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette , the said land shall re -vest 
with retrospective effect in the person in whom it is vesting immediately before the publication 
of the notice under sub - section ( 1) of said section 32 , subject to such encumbrances, if any, as may 
be subsisting at that time. 


Schedule 


Village Nimbhore , Taluka Phaltan , District Satara 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
( H.R.) 


1 . 


408 


1.96 


Total ... 


1.96 


Boundries. 

On the North by 


.. 


Village Nimbhore Gat No. 413 / A . 


On the South by 


: 


Village Nimbhore Gat No.409 . 


On the East by 


Village Nimbhore Gat No. 407. 


On the West by 


Village Nimbhore Gat No. 411 and 412 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार, जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५, शके १९ ३८ 


१७ 


Village Dhavalewadi, Taluka Phaltan , District Satara 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(H.R.) 


1 . 


182 


2.05 


2 . 


183 


0.54 


Total 


2.59 


Boundaries. 
Gat No. 182 

On the North by 


.. 


Village Nimbhore Gat No. 410 and 411 . 


On the South by 


Village Dhavalewadi Gat No. 187 . 


On the East by 


: 


Village Dhavalewadi Gat No. 183 and 184. 


On the West by 


Village Dhavalewadi Gat No. 181. 


Gat. No. 183. 


On the North by 


: 


On the South by 


Village Dhavalewadi Gat No. 182. 
Village Dhavalewadi Gat No. 187 . 
Village Dhavalewadi Gat No. 183 and 184 . 


On the East by 


.. 


On the West by 


Village Dhavalewadi Gat No. 182. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NANDU R. MISTARY , 

Desk Officer. 


भाग चार - ब -४ अ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५ , शके १९ ३८ 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ जून २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ . 

क्रमांक आयडीसी. २०१५ / ( ६३४ )/ उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१ ९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २०१० /( ९ ७०) / उ-१४ , दिनांक ७ जुलै २०११ महाराष्ट्र 
शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) चे 
कलम सहा , दिनांक ८ जुलै २०११ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र 
अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, फलटण उप विभाग , सातारा यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट - कलम १ 
नुसार , भाग एक , पुणे विभागीय पुरवणी, पृष्ठ क्रमांक ६-८ वर दिनांक २२-२८ जानेवारी २०१५ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नोटीस 
क्रमांक भूसंपादन / एमआयडीसी- अति.फलटण औ. क्षे. / कावि -४ / २०१५, दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध करून , उक्त औद्योगिक 
क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट - कलम ४ नुसार उक्त नोटिशीत नमूद केलेले क्षेत्र सर्व भार 
मुक्त होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहित झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचितील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात येईल ) ताबा 
राज्य शासन किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे 
मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ पोट - कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार नोटीस उद्योग , ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्र . आयडीसी २०१५ /प्र.क्र . ६३४ / उद्योग -१४ , दिनांक १७ जून २०१६ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त क्षेत्र संपादनातून काढून घेतले आहे 

आणि उक्त नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उक्त जमीन कलम ३२ च्या पोट - कलम (१) ची नोटीस प्रसिद्ध 
होण्यापूर्वी जिच्याकडे निहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे भार असल्यास त्या भारांना अधीन 
प्रभावाने पुनर्निहित झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र 
सरकारचे मत झाले आहे . 


राहून पूर्वलक्षी 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट -कलम ( ३ ) व कलम २ खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, दिनांक १८ जून २०१६ पासून रद्द करीत आहे , आणि सदर क्षेत्र 
हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 

अनुसूची 
मौजे निंभोरे , तालुका फलटण, जिल्हा सातारा 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे . आर ) 


१ 


४०८ 


१.९ ६ 


एकूण 


१.९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९ -१५, शके १९ ३८ 


- 


चतुः: सीमा . 

उत्तरेस : मौजे निंभोरे गट नंबर ४१३ / अ . 
दक्षिणेस : मौजे निंभोरे गट नंबर ४० ९ . 
पूर्वेस : मौजे निंभोरे गट नंबर ४०७. 
पश्चिमेस : मौजे निंभोरे गट नंबर ४११ व ४१२ . 

मौजे ढवळेवाडी , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 
अ . क्र . 

क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
( हे. आर ) 


गट नंबर 


१ 


१८२ 


२.०५ 


२ 


१८३ 


०.५४ 


एकूण 


२.५ ९ 


चतुः 

: सीमा . 
गट नंबर १८२ 

उत्तरेस : मौजे निंभोरे गट नंबर ४१० व ४११ . 
दक्षिणेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८७. 
पूर्वेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८३ व १८४. 
पश्चिमेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८१. 


गट नंबर १८३ 

उत्तरेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८२ . 
दक्षिणेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८७. 
पूर्वेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८३ व १८४ . 
पश्चिमेस : मौजे ढवळेवाडी गट नंबर १८२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदु र . मिस्तरी , 
कक्ष अधिकारी. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९-१५ , शके १९ ३८ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam CamaMarg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 17th June 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 

No.IDC 2015 /(634 )/IND 14. — Whereas , by Government Notification , Industries, Energy and 
Labour Department , No.IDC . 2010 /( 970 )/IND - 14 , dated the 7th July , 2011 issued under sub - section 
( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III of 1962) (hereinafter 
referred to as " the said Act” ), the Government of Maharashtra has appointed the 8th July , 2011 , 
to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall take effect in the 
areas mentioned in the Schedule appended to the said notification and declared the said area as 
an industrial area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas , as per the provisions of the said Act , the Sub Divisional Officer , Phaltan Sub 
Divison , Satara has by issuing notice No. HYGA / TA 3R4514-31fa .4542UT BT.21./alfa-8/2084, dated 9th 
January 2015 , published in the Maharashtra Government Gazette . Supplement, Part I Pune 
Divisional Supplement , dated 22nd- 28th January , 2015 , on pages 6-8 , under sub - section ( 1) of 
section 32 of the said Act, initiated the process for the acquisition of lands in the said industrial 
area , and as such , the lands mentioned in the said notice have been vested absolutely in the State 
Government free from all encumbrances under sub -section ( 4 ) of said section 32 ; 


And whereas , the actual possession of the landsmentioned in the Schedule appended hereto 
(thereinafter referred to as “ the said lands” ) was not taken by or on behalf of the State Government 
and it appeared to the State Government that the said land is no more required for the purpose 
of the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has, vide the Government Notice , Industries, 
Energy and Labour Department, No. IDC 2015 /(634 )/IND 14 , dated the 17th June , 2016 under 
proviso to sub -section ( 4 ) of the said section 32 , issued the notice and withdrawn the said land 
from acquisition and on the publication of the said notice in the Maharashtra Government Gazette , 
the said land have been re-vested with retrospective effect in the persons in whom it was vesting 
immediately before the publication of the notice under sub - section ( 1) of the said section 32 , 
subject to such encumbrances , if any, as may be subsisting at that time ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that, the said lands situated 
in the said industrial area is not required for the purpose of development as an industrial area; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub - section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby, with 
effect from the 18th June, 2016 declares that the provisions of Chapter VI of the said Act shall 
ceased to be in force in the said land and the said land shall not be the part of the said industrial 
area so declared , except as respects things done or omitted to be done before that date. 


Schedule 


Village Nimbhore , Taluka Phaltan , District Satara 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
( H.R.) 


1 . 


408 


1.96 


Total ... 


1.96 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, जून ३० - जुलै ६, २०१६/ आषाढ ९-१५, शके १९ ३८ 


२१ 


Boundaries. 

On the North by 


: 


Village Nimbhore Gat No. 413 / A . 


On the South by 


.. 


Village Nimbhore Gat No.409. 


On the East by 


: 


Village Nimbhore Gat No. 407 . 


On the West by 


.. 


Village Nimbhore Gat No. 411 and 412 . 
Village Dhavalewadi, Taluka Phaltan , District Satara 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(H.R.) 


1 . 


182 


2.05 


2 . 


183 


0.54 


Total ... 


2.59 


Boundaries of Gat No. 182 

On the North by 


.. 


Village Nimbhore Gat No. 410 and 411 . 


On the South by 


Village Dhavalewadi Gat No. 187 . 


On the East by 


: 


Village Dhavalewadi Gat No. 183 and 184 . 


On the West by 


.. 


Village Dhavalewadi Gat No. 181. 


Boundaries of Gat No. 183 . 


On the North by 


.. 


Village Dhavalewadi Gat No. 182 . 


On the South by 


: 


Village Dhavalewadi Gat No. 187. 


On the East by 


: 


Village Dhavalewadi Gat No. 183 and 184 . 
Village Dhavalewadi Gat No. 182 . 


On the West by 


: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NANDU R. MISTARY , 

Desk Officer. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६, २०१६ / आषाढ ९-१५ , शके १९ ३८ 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयाची नवीन इमारत , ९ वा मजला, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल , लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १३ मे २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र शरीररचना शास्त्र अधिनियम , १९ ४ ९ . 


क्रमांक एमईडी-१०१५ / प्र.क्र .२७० /शिक्षण - २. - महाराष्ट्र शरीरचनाशास्त्र अधिनियम , १९ ४ ९ (१ ९ ४ ९ चा महा. अकरा) च्या कलम २ 
पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अंदमान निकोबार आयलँडचे इन्स्टिट्युट 

ऑफ मेडीकल सायन्सेस , पोर्ट ब्लेअर या संस्थेला उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट कलमे (१), ( २) व ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या 
प्रयोजनार्थ, उक्त संस्था उक्त अधिनियमाच्या कलम ५-ई मधील तरतुदींचे अनुपालन करेल या अटीच्या अधीन राहून सदर आदेश निर्गमित 
झाल्यापासून तीन वर्षांकरिता मान्यताप्राप्त संस्था 

म्हणून घोषित करीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय कमलाकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 

Gokuldas Tejpal Hospital Complex Building , 9th Floor 
Lokmanya Tilak Road , Mumbai 400 001 , dated 13th May 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANATOMY ACT , 1949. 

No.MED- 1015/ C.R.270/ 15 / EDU- 2. — In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of 
section 2 of the Maharashtra Anatomy Act , 1949 (Mah . XI of 1949) the Government ofMaharashtra 
hereby declares the Andaman and Nicobar Islands Institute of Medical Science , DHS , Anex 
Building , Atlanta Point, Port Blair as an approved institution for the purposes of sub - sections 
( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 5 of the said Act. This declaration is valid for a period of three years 

from 
the date of issue and subject to the condition that the said Institute shall comply with the provisions 
of section 5E of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY KAMLAKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


